पदस्थापनेतील बदल 
श्री. प्रशांत आ. गायकवाड 
उप अभियंता (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२३/ प्र.क्र.५२/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २५/०५/२०२३ 


वाचा - सा.बां.वि.,शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२२/प्र.क्र.१८६/सेवा-२, दि.१३.१२.२०२२ 


शासन आदेशा 
संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या 
संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आली आहे. सदर आदेशामधील खालील तक्त्यात नमूद अभियंत्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ क्र.३ मध्ये नमूद केलेल्या पदस्थापनेमध्ये त्यांच्या विनंतीनुसार सुधारणा करण्यात येऊन त्यांची 
सुधारित पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अभियंत्याचे नांव यापूर्वी दिलेली पदस्थापना सुधारित पदस्थापना 

1 १_| २ ३ PB 

fia श्री. प्रशांत आ. | उप अभियंता तथा कार्यासन | उप अभियंता, मध्य (सा.बां) उप 
गायकवाड अधिकारी, सा. बां. वि.,मंत्रालय मुंबई | विभाग, मुंबई 


२. श्री. प्रशांत गायकवाड यांच्या बाबतीत संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी व शर्ती कायम राहतील. 
३. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री. गायकवाड यांनी पदभार स्वीकारल्याचा 
दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, 
त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित 
करणे शक्‍य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे 
अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु नयेत. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक . २०२३०५२५१६०१००१८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,  |0॥1॥_ SWATI : 


SACHIN 


(स्वाती. स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल -१ ( लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन आदेशा क्रमांकः VSACA-2023/ प्र.क्र. ५२ /सेवा-२ दि. 24/04/2023 


२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 


शि 


अधिदान व लेखाधिकारी/निवासी लेखाधिकारी वांद्रे, मुंबई 

श्री. प्रशांत आ. गायकवाड यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, यांच्या 
मार्फत. 

अधीक्षक अभियंता, मुंबई (सा. बां.) मंडळ, मुंबई 

मा. मंत्री (सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


७. अपर मुख्य सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


मंत्रालय मुंबई. 


८. कक्ष अधिकारी (प्रशा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
९. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


